जलसंपदा विभागातील सहायक कार्यकारी 
अभियंता (स्थापत्य) गट-अ संवर्गाची दिनांक 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : सकाज्ये 2022 /प्र.क्र.०१/आ(संने), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२२ 


शासन परिपत्रक 


जलसंपदा विभागातील सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पूरती ज्येष्ठता सूची तयार करण्यात आली असून, ती या 


परिपत्रकासोबत परिशिष्ट “अ” येथे जोडण्यात आली आहे. सदरहू ज्येष्ठतासूची सामान्य प्रशासन 


विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक १३.०७.२०२१ मधील 


सूचनांनुसार तयार करण्यात आली आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची तयार करताना मुख्यत्वेकरुन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 


विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


३. जलसंपदा विभागातील सर्व विभागप्रमुखांना कळविण्यात येते की, त्यांनी प्रस्तुतची 


ज्येष्ठतासूची यादीतील सर्व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. सहायक कार्यकारी अभियंता 


(स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सदर ज्येष्ठतासूचीबाबत काही हरकती/सूचना असल्यास त्या 


दिनांक ३१.०१.२०२२ पर्यंत संबंधित विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायांसह शासनास सादर कराव्यात. 


विहित कालावधीत आक्षेप/माहिती प्राप्त न झाल्यास ज्येष्ठतासूचीत नमूद केलेला तपशील बरोबर 


असल्याचे गृहित धरुन अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


४. सदर शासन परिपत्रक व ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 


या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 


२०२२०११४१५५५३८९८२७ असा आहे. तसेच सदरचे झासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या 


wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात आले आहे. संबंधितांनी 


तेथून त्याची प्रत प्राप्त करुन घेवून आवश्‍यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. हे परिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सकाज्ये 2022 /प्र.क्र.०१/आ(संनि) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by BAPUSAHEB R SONAWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou 
RESOURCES DEPARTMI 
2.5. 
b76: 
९ 
९॥॥/॥५६ = 
AGS 
D 


(बापूसाहेब रा सोनवणे ) 


सोबत :- परिशिष्ट-अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 

१ सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे 
स्वीय सहायक. 

२) सर्व महासंचाळक/कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

३) सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य, जलसंपदा विभाग. 

४) सर्व विभागप्रमुख/कार्यालय प्रमुख, जलसंपदा विभाग. 

५ मा.मंत्री(जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

६) मा.राज्यमंत्री(जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 

७ सह सचिव (सेवा)/उपसचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी,आ (वर्ग-१/आ(वर्ग-२), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्रमांक : सकाज्ये-२०२२/प्र.क्र. ०१ /आ(संनि), दिनांक 98.09.2022 सोबतचे सहपत्र 


संवर्गाचे नाव -सहायक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 


वेतनश्रेणी -एस-२० (रुपये ५६१००-१७७५००) 


दिनांक १ जानेवारी, २०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची ( दिनांक ०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१) 


म.लो.आ.ने ज्या 
सहायक कार्यकारी अभियंता यांचे | संबंधित पदावरील क डा प्रवर्गातून व्यक्तीचा मूळ जात संवर्गात प्रत्यक्ष | ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा 
नांव नियुक्तीचा मार्ग शिफारस केली तो प्रवर्ग दिनांक 


प्रवर्ग 


डा eee आलया कड. ey कटक कल्क ee, Pee al 
र 


श्री.सागर सोपान काळे सरळसेवा २१.११.१९९४ भ ०१.०१.२०२१ 
श्रीमती श्वेता शरदचंद्र चिचुलकर सरळसेवा १०.०५.१९९२ ०१.०१.२०२१ | ०१.०१.२०२१ | ३१.०५.२०५० 


श्रीमती आयेझ्ा चतरसिग सोळंके सरळसेवा २७.०६.१९९५ अ.ज. ०१.०१.२०२१ | ०१.०१.२०२१ | ३०.०६.२०५३ 


क्षा 
क्षा 


०६.०८.१९९६ । खुला (अस्थिव्यंग) | खुला (अस्थिव्यंग) | ०१.०१.२०२१ बी.टेक परिवीक्षाधीन 


